“निसर्ग” चक्रीवादळामुळे निराधार झालेल्या 
कुटुंबांना एक विशेष बाब म्हणून मोफत अन्न धान्य 
व केरोसिन वाटप करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१७९/म-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक: सीएळएस-२०१८/प्र.क्र.२२५/म-३ 
दिनांक ०८.०३.२०१९ 
२) शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१७९/म-३ 
दिनांक २६.०८.२०२० 
३) विभागीय आयुक्त, कोकण यांचे पत्र क्र.पुरवठा/कात-१/कावि-१७९१०/२०२०, 
दि.०८.०९.२०२० 
४) जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र.पुद/कात-२/केरोसिन/निसर्ग चक्रीवादळ अनुदान 
मागणी/२०२१२/१२९६,दि.२२.०३.२०२१ 
५) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचे पत्र क्र.पुरवठा/७/निसर्ग चक्री वादळ/धान्यवाटप/२०२०, 
दि.०७.०१.२०२२ 
प्रस्तावना: 
राज्यात अतिवृष्टी व पुर परिस्थितीमुळे निराधार होणाऱ्या कुटुंबांना १० किलो गहू, १० किलो तांदुळ व ५ 
लिटर केरोसिन मोफत वाटप करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळेली आहे. दिनांक 
३3 जून, २०२० रोजी “निसर्ग” चक्रीवादळाचा तडाखा राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये बसला आहे. या 
परिस्थितीमुळे सामान्य जनजीवन मोठया प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. निसर्ग चक्रीवादळामुळे घरांचे नुकसान 
झाल्याने अनेक कुटुंब निराधार झालेली आहेत. त्यामुळे दिनांक ९.६.२०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये 
बाधित जिल्हयांना मोफत अन्न धान्य व केरोसिन वाटप करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी, रायगड व रत्नागिरी यांनी वितरीत केलेल्या मोफत अन्नधान्याची देयके अदा 
करण्याकरिता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
दि.०३.०६.२०२० रोजी निसर्ग रायगड व रत्नागिरी जिल्हयातील बाधित झालेल्या नागरीकांना वितरीत 


केलेल्या मोफत अन्नधान्याच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार रू.१४६४.८९ 
लक्ष (रूपये चौदा कोटी चौसष्ट लक्ष एकोणन्नव्वद हजार फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांना 
अदा करण्यास याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र विभागीय आयुक्‍त जिल्हा वितरीत करावयाचा निधी 
(रू.लाखात) 

षि विभागीय आयुक्‍त, कोकण | जिल्हाधिकारी, रायगड १३२४.५७ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी १४०.३२ 

एकूण १४६४.८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलळएस-२०२०/प्र.क्र.१७९/म-३ 


२.  रायगडव रत्नागिरी जिल्हयातील बाधित झालेल्या नागरीकांना मोफत वितरीत केलेल्या अन्नधान्याच्या 
खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याची रक्‍कम विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांच्यामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 
कक्ष अधिकारी,म-११ यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पित वितरण प्रणाळीवर विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांना 
वितरीत करावा. 


3. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक : सी-६, २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
अर्थसहाय, ०२, पुर चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य, (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकाव्यतिरिक्‍्त खर्च, (९२) (०६) राहत केंद्रामध्ये निवारा, अन्न,वसत्र,औषधे इत्यांदीचा पुरवठा (२२४५ २२४७) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. नियंत्रक अधिकारी यांना असेही कळविण्यात येते की, सदर निधी अन्नधान्य वितरकांना विनाविलंब 
प्रदान करण्यात यावा. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घ्यावी. याबाबतचा खर्चाचा मेळ महालेखापाल यांनी नोंदविलेल्या खर्चाशी घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे अनुदान 
वाटपासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


प्‌. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : २४७/२०२२/व्यय-९, 
दिनांक १३.०७.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१०२०१२४५१३०२१९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.10.20 15:13:00 +05'30' 


(a. औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 
४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव,सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त,कोकण 
जिल्हाधिकारी, रायगड/रत्नागिरी 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
११. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/रत्नागिरी 
१३. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएळएस-२०२०/प्र.क्र.१७९/म-३ 


१४. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१५. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१६. कार्यासन अधिकारी (म-११), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१७. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन/म-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


